महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
धुळे शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास देण्यात 
आलेली स्थगिती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.२५१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ - 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०२२. 

३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०२२/प्र.क्र.२५१/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२२. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास 
प्रकल्पाबाबतच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयास संदर्भाधिन क्र. 3 अन्वये दिलेली स्थगिती या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"/५/.॥8॥॥१$॥[॥8.90०४५.॥) संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२१२०८१७४७३०१९२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 
NDGE 


SHRIKAN T 22° since canoce 


o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N D G F email=shrikant.andge@nic.in, c=US 
Date: 2022.12.08 18:13:44 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, नगर विकास विभाग 


प्रति, 


. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc ww A 0 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र.२५१/नवि-३३ 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
११. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१४. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


